अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या 
नियतकालिक बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११९/प्र.क्र. ४०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जून, २०१९ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१) ते ४(४ मधील तरतुदीनुसार अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (5-१५: 
रुपये ४१८००-१३२३००) या संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 

क्र. कार्यालय 

(१) (२) (३) 

१ श्री.अभिजीत आत्माराम कुलकर्णी, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदूर्ग 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम (श्री.य.मो.बुधावले यांच्या बदलीमुळे Rea 
होणाऱ्या पदी) 


२. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास तो अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी पात्र ठरेल. 

३. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून त्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
बदली केलेल्या पदावर वरील अधिकारी त्यांना देय/ अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीत रुजू न 
झाल्यास संबंधित कार्यालयाने त्यांचे वेतन ig नये. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिक्षाधीन कालावधी 
नियमित करण्यात येणार नाही. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-सेनिवे- 
१००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २/०६/२००३ मधील परिशिष्ट-१, नियम ९(१४(एफ) SRT क्रमांक २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१११९/प्र.क्र. ४०/का.१४२७ 


नुसार सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी निर्माण होण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 
४. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यावाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक 
कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 
५. काही अधिकारी बदली आदेशाचे पालन करीत नाहीत त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात 
अडथळा उत्पन्न होतो असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय/ अनुज्ञेय 
असलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. याबाबत दिरंगाई झाल्याचे व शासन 
आदेशाचा भंग झाल्याचे निदर्डानास आल्यास संबंधिताविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 
६. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या आणि त्यांनी 
कार्यभार स्विकारल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 
9. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११५०५००९५१६ असा आहे. हा TSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
Pp RAD ) N YA DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=31¢868: ‘befd97bce49983c4151d2caflc185c657ea855a 
c85f31e5f6B1e, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=f0b9244e8f45f1 2e0a399cd036d6d3767c67c8349951e 
3e5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: ॥ महाले 17:06:1Q+05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 5 
संबंधित अधिकारी (मार्फत- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
रो १ 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/ नागपूर 
२. मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११९/प्र.क्र. ४०/का.१४२७ 


३. विभागीय आयुक्‍त (स्वी 
. जिल्हाधिकारी, वाशिम / सिंधुदूर्ग 
५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
६. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 
उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
वाशिम / सिंधुदूर्ग 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, वाशिम / सिंधुदूर्ग 
१२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


